पदोन्नती 

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ मधील उप विभागीय 
अधिकारी (स्थापत्य) पदावर पदोन्नती 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-२०२२/प्र.क्र. १८६/सेवा-२ 
हुतात्मा राजगुरु मार्ग, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक: १३.१२.२०२२ 
शासन आदेशा 
सन २०२१-२२ च्या निवडसूचीतील सोबतच्या परिशिष्ट “अ” व “ब” मधील कनिष्ठ अभियंता 
(स्थापत्य) यांना कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ मधील उप 
विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या पदावर वेतनस्तर एस-२० रु.५६,१००-१,७७,६०० या वेतनश्रेणीत या 
आदेशान्वये जेष्ठतेनुसार, अनुक्रमे तात्पुरत्या स्वरुपात नियमित व तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत असून 
पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना परिशिष्ट “अ” व “ब” मध्ये त्यांच्या नावांसमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी 
करण्यात येत आहे. 


2. परिशिष्ट “अ” मधील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नत्या या तात्पुरत्या स्वरूपात नियमित पदोन्नत्या 
आहेत. 
३. परिशिष्ट “ब” मधीळ अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नत्या या सरळसेवा कोटयातील रिक्‍त पदांवर तदर्थ 


११ महिन्यांकरिता अथवा आयोगाकडून उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल तो पर्यंत 
असेल. सदर तदर्थ पदोन्नतीच्या परिणामी निवडसुचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाजेष्ठतेचा 
कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


४. कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना पुढील अटींच्या अधिन राहून उप विभागीय अधिकारी 
(स्थापत्य) पदावर पदोन्नती देण्यात येत आहे:- 


(१ सदर पदोन्नती sear मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ 
च्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दिनांक २५/०५/२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि/१६-ब कार्यासनाच्या दिनांक ०७/०५/२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार 
दिलेल्या सुचनांनुसार करण्यात येत आहे. तसेच, दिनांक ०७/०५/२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा.उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर पदोन्नती 


करण्यात येत आहे. 
Q) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


पृष्ठ ६ पैकी १ 


शासन seal क्रमांकः पीओजी-२०२२/प्र.क्र. १८६/सेवा-२ 


(३) सदर पदोन्नती आदेशातील जे अधिकारी पदोन्नती नाकारतील त्यांच्याबाबतीत सा.प्र.वि., शासन 
निर्णय दि.१२.९.२०१६ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


५. उपरोक्त नमूद अभियंत्यांविरूध्द, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील नियम 
८ व १० खाली विभागीय चौकशी चालू अथवा प्रस्तावित /न्यायालयीन प्रकरण/-॥३ दाखल नसल्याच्या 
अटीच्या अधीन राहून सदर पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. तथापि, यापैकी एखादया 
अभियंत्याच्याविरूध्द या आदेझाच्या दिनांकास विभागीय चौकशी/न्यायालयीन प्रकरण/"॥१ दाखल 
असल्यास त्यांच्याबाबतीत हे आदेशा आपोआप रद्द होतील. 


नी संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांना अशी विनंती करण्यात येते 
की, त्यांच्याकडे नियुक्‍त असलेल्या परिशिष्ट “अ” व परिशिष्ट “ब” मधील अधिकाऱ्यांना सदर 
पदोन्नतीच्या आदेशानुसार तात्काळ कार्यमुक्त करावे व नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी कमीतकमी पदग्रहण 
अवधी घेऊन रजेवर न जाता रुजू होण्याचे आदेश द्यावेत. 


9. संबंधित कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांनी पदोन्नतीने पदस्थापना केलेल्या पदावर या आदेशाच्या 
दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत रूजू व्हावे, अन्यथा सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.१४.७.२०२१ 
नुसार संबंधित कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी अकार्यदिन (dies non) म्हणून 
गणला जाईल. तसेच, त्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम-२३ कडे 
वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी 
कुठल्याही स्वरूपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 


a संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांना कळविण्यात येते की, 
पदोन्नत अभियंते १ महिन्याच्या आत रुजू न झाल्यास परि.७ मध्ये नमूद केल्यानुसार शासन स्तरावर 
पुढील कार्यवाही करण्यासाठी अशा अधिकाऱ्यांची नांवे शासनास कळवावीत. 

९. सदर पदोन्नती आदेशान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आस्थापनेवरील पदावर 
पदस्थापना दर्शविलेले अधिकारी वगळून, अन्य ठिकाणी पदस्थापना दर्शविलेली पदे प्रतिनियुक्‍तीची पदे 
आहेत. सदर नियुक्ती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व 
सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या परिच्छेद दोन मध्ये विहीत केलेल्या 
प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

१०. सदर USAT ह्या मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, खंडपीठ- औरंगाबाद येथे 
दाखल मूळ अर्ज क्र.८२६/२०२२ मध्ये संकिर्ण अर्ज क्र.८३०/२०२२, क्र.५३१/२०२२, क्र.५३२/२०२२, 
क्र.४८०/२०२२, क्र.४८१/२०२२ मधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन तसेच मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ- 
औरंगाबाद येथे दाखल रिट पिटीशन क्र./॥२/12663/202२ मधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील. 


FIR आदेशा क्रमांकः पीओजी-२०२२/प्र.क्र. १८६/सेवा-२ 


११, सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१३१२४६१७७२१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PATIL SWATI SACHIN 
IN: C=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a08a4a756cd7e 11 ea2a6f91922d 1 Of 1 03cebd44790093322544672ee 
1037849, postalCode=400032, 


hr 
serialNumber=41A9218232BBAEA65861213D86D108EA7C48905DASF33DBA 
9C8F6662CB8F9E18, cn=PATIL SWATI SACHIN 


Date: 2022.12.13 12:53:11 +05'30' 


(स्वा.स.पाटील) 


सोबत:- परिशिष्ट- “अ” व परिशिष्ट- “ब” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


-0 
— 
es 


१७. 


१८ 


महाळलेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

मुख्य अभियंता,राष्ट्रीय महामार्ग (सा.बां), कोकण भवन, मुंबई 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व जिल्हे) 

प्रकल्प संचालक, मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प समन्वय व 
व्यवस्थापन कक्ष. 

संचालक, नगर रचना व मुल्यानिर्धारण विभाग,पुणे 

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/ निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


.मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

.मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सह सचिव (सं.नि.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अवर सचिव (प्रशा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. परिशिष्ट “अ” व “ब” मध्ये नमूद सर्व पदोन्नत कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना संबधित मुख्य 


अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांचेमार्फत. 
कार्यासन सेवा-३, आस्थापना- १/३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


.कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-२०२२/प्र.क्र. १८६/सेवा-२ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेशा क्र. पीओजी-२०२२/प्र.क्र.१८६/सेवा-२ दि.१३.१२.२०२२ सोबतचे 


परिशिष्ट- “अ 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंता यांचे नांव व | वाटप करण्यात आलेला | पदस्थापनेकरिता नागरी सेवा 
जात प्रवर्ग महसुली विभाग मंडळाची शिफारस 
पिं . | श्री. विनोद अर्जुन वाघ नाशिक सा.बां. उप विभाग, साक्री, जि.धुळे 
अ.जा. 
2. | al. दत्तात्रय शो.कडिले नाशिक सा.बां. उप विभाग क्र.२ कोपरगाव, 
खुला जि.अहमदनगर 
3 | श्री.आजिनाथवा. खेडकर नाशिक जि.प.(बांध) उप विभाग, 
भ.ज-ड अहमदनगर 
४ श्री. प्रकाशा राजाराम घोडे नाशिक मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., 
अ.ज. नाशिक कार्यालयातील उप 
अभियंता पदावर 
५ _ श्री. संजय कृ.भावसार नाशिक सा.बां.उप विभाग, श्रीरामपूर, 
इ.मा.व. जि.अहमदनगर 
६ | श्रीमती मीनाक्षी प्र. कुलकर्णी कोकण-२ उप अभियंता तथा कार्यासन 
खुला अधिकारी, सा.बां.विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
७ । श्री. संदीप वि.पाचकवडे नागपूर सा.बांउप विभाग, मोदा, 
इ.मा.व. जि.नागपूर 
८ | श्री. आनंद मा.रोडे नागपूर सहायक अधीक्षक अभियंता, 
खुला सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर 
९ | at. विनायक सि.मोटघरे कोकण-२ उप कार्यकारी अभियंता, 
इ.मा.व. सा.बां.वि., वरळी, मुंबई 
han श्री. तोळबा सटवा बावणे अमरावती सहायक अधीक्षक अभियंता, 
भ.ज-ब सा.बां.मंडळ, अमरावती 
गि १ | श्री.यशवंत शं.काटकर पुणे सा.बां. उप विभाग, खंडाळा, 
खुला जि.सातारा 
१२ । श्री. राजेद्र सि. सावंत पुणे उप अभियंता, अंमलबजावणी 
खुला कक्ष, नगर रचना कार्यालय, पुणे 
१३ श्री. प्रशांत आ.गायकवाड कोकण-२ उप अभियंता तथा कार्यासन 
अ.जा. अधिकारी, सा.बां.विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
१४ | atl. राजेश बाळकृष्ण शिदे पुणे मार्ग प्रकल्प उप विभाग, फलटण, 
खुला जि.सातारा 
१५ | श्री. विजयकुमार रा.चौगुले कोकण-२ उप अभियंता तथा कार्यासन 
खुला अधिकारी, सा.बां.विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई 


शासन Beal क्रमांकः पीओजी-२०२२/प्र.क्र. १८६/सेवा-२ 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंता यांचे नांव व | वाटप करण्यात आलेला | पदस्थापनेकरिता नागरी से 
जात प्रवर्ग महसुली विभाग मंडळाची शिफारस 

१६ | श्री. धनंजय अरविंद व्यवहारे कोकण-२ उप अभियंता तथा कार्यासन 
खुला अधिकारी, सा.बां.विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई. 

qo श्री. दयानंद ग्यानोबा औरंगाबाद जि.प. (बांध.) उप विभाग, परभणी 
सोनकांबळे (दिव्यांग) 
अ.जा. 

१८ श्री. अभय दिनेशाराव पुणे सा.बां.प्रकल्प उप विभाग क्र.३, 
पालिमकर (दिव्यांग ) पुणे 
खुला 

१९ श्री. भिमाशंकर मल्लिनाथ पुणे सा.बां.उप विभाग, पंढरपूर, 
मिटकरे (दिव्यांग) जि.सोलापूर 
खुला 

परिशिष्ट- “ब” 

अ.क्र. कनिष्ठ अभियंता यांचे नांव | वाटप करण्यात आलेला | पदस्थापनेकरिता नागरी सेवा 
व जात प्रवर्ग महसुली विभाग मंडळाची शिफारस 

ie , | श्री.उमाकांत लो.देसले नाशिक सा.बां.उप विभाग क्र.१, दिडोरी, 
इ.मा.व. जि.नाशिक 

२. | श्री.राजेंद्र काशिनाथ पवार पुणे सा.बांउप विभाग, वडूज, 
भ.ज-ब जि.सातारा 

३. | श्री.संजय वि.दहिफळे कोकण-१ सा.बां.उप विभाग क्र.२ 
भ.ज-ड कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग 

४. । श्री.गोविद भि.भोकरे औरंगाबाद रा.म. उप विभाग तुळजापूर, 
भ.ज-क मुख्यालय-उस्मानाबाद 

५. | श्री.सुरेश धाकू मोरे कोकण-२ उप अभियंता तथा कार्यासन 
भ.ज-ब अधिकारी, सा.बां.विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई 

६. | श्री.जयंत दि.जाधव औरंगाबाद संकल्प चित्र yo विभाग, 
खुला औरंगाबाद 

७. | श्री.नागनाथ सि. घोडके पुणे उप कार्यकारी अभियंता, 
(दिव्यांग) सा.बां.वि. क्र.२ ,सोलापूर 
भ.ज-क 

८. श्री.संजय सं.पाटील नाशिक सा.बांउप विभाग, मोलगी, 
इ.मा.व. जि.नंदूरबार 

९. । श्री.रामसेवक मु.मुखेकर पुणे सा.बां.वैद्यकौय उप विभाग, 
खुला बारामती, जि.पुणे 


शासन seal क्रमांकः पीओजी-२०२२/प्र.क्र. १८६/सेवा-२ 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंता यांचे नांव | वाटप करण्यात आलेला | पदस्थापनेकरिता नागरी से 
व जात प्रवर्ग महसुली विभाग मंडळाची शिफारस 
णि ०. | West ह.खामकर कोकण-२ उप अभियंता तथा कार्यासन 
अ.जा. अधिकारी,सा.बां.विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
ka १. । श्री.प्रल्हाद फं. खांडवाये नागपूर उप कार्यकारी अभियंता, 
अ.ज. सा.बां.वि. क्र.१ ,गोंदिया 
१२. | श्री.सचिन य.पगारे पुणे उप अभियंता, मा.बाळासाहेब 
अ.जा. ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण 
परिवर्तन समन्वय व व्यवस्थापन 
कक्ष ,पुणे 
१३. | श्री.एस.पी.सानप औरंगाबाद सा.बां. उप विभाग, आष्टी, 
भ.ज-ड जि.बीड 
१४. | श्री.श्रीपाद मधुकरराव पुणे सा.बां.उप विभाग क्र.४, पुणे 
बलशेटवार खुला 
१५.  श्री.अभय क.देशापांडे औरंगाबाद जि.प.(बांध) उप विभाग, 
खुला अहमदपूर, जि.लातूर 
१६.  श्री.सूर्यकांत गुंडू कुंभार पुणे सा.बां. प्रकल्प (खाजगीकरण) उप 
इ.मा.व विभाग, पुणे 
१७. । श्री.सुनिल जि.सोळुंके पुणे उप अभियंता, दक्षता व गुण 
खुला नियंत्रण मंडळ, पुणे 
१८. | श्री.आर.डी.पेद्यावाड औरंगाबाद सहायक अधीक्षक अभियंता, 
खुला सा.बां.मंडळ, लातूर 
१९. | श्री.प्रकाश देविदास बोरफळे औरंगाबाद उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. 
खुला विभाग, अंबाजोगाई, जि.बीड 
२०. । श्री.मोहमद मुस्ताफा आजमी औरंगाबाद उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. 
खुला वि.क्र. २, बीड 
२१. । श्री.सुनिल गो.बिराजदार औरंगाबाद सा.बां.उप विभाग जळकोट, 
खुला जि.लातूर 
२२. । श्री.व्यंकटेश रा.सूर्यवंशी औरंगाबाद उप कार्यकारी अभियंता, 
भ.ज-क सा.बां.वि. , उस्मानाबाद 
२३. श्री.सुधाकर मा.पवार नागपूर (चक्राकार) उप अभियंता,अंमळबजावणी कक्ष, 
खुला नगर रचना कार्यालय, नागपूर 
२४. | श्री. शिवलाल व्यंकटेश इंगळे अमरावती (चक्राकार) उप कार्यकारी अभियंता, रा. म. 
खुला विभाग , अकोला 
२५. | श्री.बाळू दगडू कदम अमरावती (ase) ।रा.म.उप विभाग, वाशिम 
खुला 


